संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई 
आवारामध्ये सिंह विहार केज क्र.१ ची पुनर्बांधणी करणे 
या निसर्ग पर्यटन विकास कामांचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८(३)/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ मार्च, २०२३ 
वाचा :- 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-२४/ 
लेखा/प्र.क्र.६१(२०२२-२३)/१२०३/२०२२-२३, दिनांक १४.०३.२०२३ 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

निसर्ग पर्यटन विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षातर्गत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई या 
वनपरिक्षेत्रातील विविध वनविकास कामांचे रु.८,९७,७७,५०७/- इतक्या रक्कमेचे एकूण ७ अंदाजपत्रकांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 
०२. वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भ क्र.२ 
च्या शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) 
नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.३ दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये स्थापत्य व 
विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत उपभोक्ता 
विभागास देण्यात आलेले आहेत. 
०३. उपरोक्त अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक 
सहमती दिलेली आहे. त्यानुसार सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ च्या 

पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा संदर्भ क्र.२ चा शासन निर्णय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 
संदर्भ क्र.३ चे परिपत्रक विचारात घेता, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई आवारामध्ये सिंह विहार केज 
क्र.१ ची पुनर्बांधणी करणे या कामाच्या रु.१,१७,१३,०८७/- (GST व इतर अनुषंगिक खर्चासह) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” नुसार खालील अटीच्या अधीन राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

१. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

३. सदर काम रु.१,१७,१३,०८७/- इतक्या रक्‍्कमेस पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८(३)/फ-९ 


४. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही/२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक 
१० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांकःबीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दिनांक 
०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 
करूनच काम हाती घ्यावे. 

७. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

८. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 
संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

९. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२, ०८.०२.२०२३ व १६.०३.२०२३ च्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता 
होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

१०. शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 
केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

११. कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक 
२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग- 
५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण- 
२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती 
पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती 
दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२३१९२९१५०२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने PINGALE BHANUDAS कवणा यात 


O = GOVERNMENT OF 


NARAYAN MART ASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


(भा. ना. पिंगळे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

५. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८(३)/फ-९ 


महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का-१४७५) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


on Sf mM 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८(३)/फ-९ 


“प्रपत्र-अ” 
शासन निर्णय क्रमांक :-निसप-२०२३/प्र.क्र.३८(३)/फ-९, दिनांक : २१ मार्च, 2023 


NAME OF WORK :- Reconstruction to Lion cage No 1 (Plinth protection, Gutter, Flooring, Plastering, 
Fencing and trolley) at Sanjay Gandhi National Park, Borivali, Mumbai. 


RECAPITULATION SHEET 
S.N. Description Amount in Rs. 
1. | Work portion 8756479.48 
2.| Add 4% for Consultant Charges 350259.1792 
Total Amount 9106738.66 
3.| Add 18% GST 1639212.959 


Total Amount 


10745951.62 


4.| Add 4% Contengencies 429838.0647 
5. | Add 5% Centage 537297.5809 
Total Amount 11713087.26 
Say Rs 11713087.00 
Digitally signed by PINGALE BHANUDAS 
P | N GA L E ची BHANUDAS NARAYAN, 
BHANUDAS GOVERNMENT OF MAARASHTRA, ०00८ 
NARAYAN Date: 2028.03.28 1834:90 +0880" 
(भा. ना. पिंगळे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


